मुंबईस्थित सर ज. जी. समुह रुग्णालय व 
अन्य ४ रुग्णालयांमधील विविध कपडे धुलाई 
मेकॅनाईज्ड पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फत 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ११२/प्रश्ञा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: 29 ऑगस्ट २०२३ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दिनांक २७.०४.२०२२. 
४) अधिष्ठाता, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. जजीरु/प्रलि-३/वस्रधुलाई 
कंत्राटी सेवा/ई-निविदा/पात्रता/८४००/२०२२, दिनांक ११.१०.२०२२. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः DMER-22099/80/2023- 
PROC-4, दिनांक १४.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील मुंबईस्थित १) सर ज. जी. 
समूह रुग्णालय २) सेंट जॉर्ज रुग्णालय ३) गोकुळदास तेजपाल रुग्णलय ४) कामा व अल्बेस रुग्णालय 
व ५) नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे या रुग्णालयांमधील कापड धुलाई सेवा बाह्यस्त्रोतामारफत उपलब्ध करुन 
घेण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक 
१४.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील मुंबईस्थित १) सर ज. जी. 
समूह रुग्णालय २) सेंट जॉर्ज रुग्णालय ३) गोकुळदास तेजपाल रुग्णलय ४) कामा व अल्बेस रुग्णालय 
व ५) नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे या रुग्णालयांमधील विविध कपडे धुलाई (रुग्णांचे कपडे, चादर, 
शास्त्रक्रियेकरिता लागणारे कापड व अन्य कपडे) मेकॅनाईज्ड पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फत करुन घेण्याच्या 
अनुषंगाने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मे.सुपरबाईट क्लिनर्स लि. या सेवा पुरवठादाराने 
न्यूनतम दर सादर केले आहेत. निविदेमध्ये मेकॅनाईज्ड पद्धतीने कपडे धुलाई करीता प्राप्त न्युनतम 
देकाराचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक. २१ ऑगस्ट 2023 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव एकूण न्युनत्तम | मासिक खर्च वार्षिक खर्च 
मासिक दर प्रति 
कपड्यांची । कपडा 
संख्या 


णि सर ज. जी. समूह | १६७००० २.९८ 


मुंबई ४,९७,६६०/- | ५९,७१,९२०/- 
Se ९७,६६०/- | 48,109,820 


सेट जॉर्जस रुग्णालय, | 999 Kv, 
: मुंबई oe - ४७,९७८/- | ५,७५,७३६/- 
मुंबई 
३ ।गो.ते. रुग्णालय, मुंबई. २१३०० २.९८ ६३,४७४/- | ७,६१,६८८/- 
४  ।कामाव अल्बेस रुग्णालय, ६००० २.९८ 
मुंबई १७,८८०/- | २,१४,५६०/- 
ी 
५ | नागरी स्वास्थ केद्र बांद्रा, aa २.९८ 
मुंबई २९८/- ३,५७६/- 
र 
एकूण २१०५०० P= | ६,२७,२९०/- । ७५,२७,४८०/- 


२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे. सुपरबाईट क्लिनर्स लि. या सेवा पुरवठादराकडून वरील नमुद 
संस्थांमधील विविध कपडे धुलाई (रुग्णांचे कपडे, चादर, शास्त्रक्रियेकरिता लागणारे कापड व अन्य 
कपडे) मेकॅनाईज्ड पद्धतीने करण्याच्या सेवा बाह्यसरोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्याकरीता करार 
करण्यास व त्यानुषंगाने येणा-या रू. ७५,२७,४८०/- (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष सत्तावीस हजार चारशे ऐंशी 
केवळ) इतक्या वार्षिक खर्चास सदर आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर स्वच्छेतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्दारे करून घेण्यासाठी करार करतांना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 
केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 
करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच सेवा पुरवठादार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शार्तीचे (उदा. किमान 
वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 


४. सदर कराराचा कालावधी प्रथमत: एक वर्षासाठी असेल. त्यास शासनाच्या पुर्व मान्यतेने 
निविदेमध्ये नमुद कालावधीकरिता (पुढील ४ वर्षासाठी) मुदतवाढ देता येईल. 


५. वरील तक्त्यातील अनु. क्र. १ ते ५ संस्थांनी सदर कामासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेच्या 
लेखाशिर्षाखाळी (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक. २१ ऑगस्ट 2023 


अ. क्र. | संस्थेचे नाव लेखाशिर्ष क्रमांक 
१ सर ज. जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. २२१० १५८१ 
२ सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई. २२१० १५९२ 
गो. ते. रुग्णालय, मुंबई २२१० १६०७ 
8 कामा व अल्बेस रुग्णालय, मुंबई २२१० १६१६ 
षु नागरी स्वास्थ केद्र, बांद्रा, मुंबई. २२१० ३८०६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 
अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥१॥/959॥॥.00९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२११२२०४६१०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने MAHADEO Se eee ee 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c341737 


ym=85719993A847361CF1CE96786397786A40 


8A4972, 
ber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE 
95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 
न, 


0६0 JOGDAND 
Date: 2023.08.21 22:53:06 -07'00 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महाळेखापाल१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


३. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


> ८० & Sm 


अधिष्ठाता, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
अधिक्षक, सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई. 
अधिक्षक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 

अधिक्षक, कामा व अल्बेस रुग्णालय, मुंबई. 
नागरी स्वास्थ केंद्र, बांद्रा, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


, निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


